हरित भारत अभियान या केंद्र पुरस्कृत योजना 
अंतर्गत सन २०२१-२२ करिता निधी वितरण 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : साववि-२०२१/प्र.क्र.६५/फ-११ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :-३१ मार्च, २०२२. 


वाचा :-१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क.४८/अर्थ-३, दि.०६.०४.२०२१ 
2) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१ 
३) पर्यावरण, वन आणि वातावरणीय बदल मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र. 5-९०.९- 
99/2098/GIM-MAHA, दि.२४.०९.२०२१ 
४ वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क.४८/अर्थ-३, दि. १४.१०.२०२१. 
५) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) म.रा. नागपूर, यांचे पत्र क्र.कक्ष- 
१/सी/मरावविय/ प्र.क्र.०६/२१-२२/३९, दि. २९.१०.२०२१ 
६) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क.४८/अर्थ-३, दि.२८.०१.२०२२. 
७) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) म.रा. नागपूर, यांचे पत्र क्र.कक्ष- 
१/सी/मरावविय/ प्र.क्र.०६/२१-२२/१०७, दि. १८.०१.२०२२. 
८) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) म.रा. नागपूर, यांचे पत्र क्र.कक्ष- 
१/सी/मरावविय/ प्र.क्र.०६/२१-२२/१३४, दि. 39.09.2022. 
प्रस्तावना :- 


वन विभागांतर्गत हरित भारत अभियान ही केंद्र पुरस्कृत योजना केंद्र व राज्य शासन यांच्या 
अनुक्रमे ६०: ४० हिस्स्यातून राबविण्यात येत आहे. या योजनेतील कामांकरिता केंद्र शासनाच्या 
पर्यावरण, वन आणि वातावरणीय बदल मंत्रालय, भारत सरकार, मंत्रालयाने सन २०२०-२१ करिता 
संदर्भाधिन दि. २४.०९.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये एकूण रु. ४१६.३४ लक्ष नियतव्यय मंजूर केला असून 
सदर नियतव्ययाच्या ६०% केंद्र हिस्स्या प्रमाणे रु. २४९.८०४ लक्ष असून त्यानुसार ४० % राज्य हिस्स्या 
प्रमाणे रु. १६६.५३६ लक्ष इतका निधी राज्य हिस्सा म्हणून आहे. त्याचप्रमाणे सन २०१८-१९ या वित्तीय 
वर्षातील ६०% केंद्र हिस्स्यातील महाराष्ट्र वन विकास यंत्रणेच्या खात्यात असलेला रु. २६५.४१ लक्ष 
अखर्चित निधी पुनर्विधिग्राह्य (१७/8॥त88) करुन दिला आहे. 
२. केंद्र शासनाने सदर योजनेच्या प्रस्तावास मंजूरी देताना अर्थसंकल्पीय रकमेपेक्षा जास्त 
रकमेच्या प्रस्तावास मंजूरी प्रदान केली आहे त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. 


(रु. लाखात) 
योजनेचे नाव | अर्थसंकल्पित | केंद्र कमी/अधिक | त्यानुषंगाने अर्थसंकल्पित । कमी/अधिक 
रक्‍कम केंद्र | शासनाकडून | फरक केंद्र | आवश्‍यक ४०% | रक्‍कम राज्य | फरक राज्य 
हिस्सा मंजूर रक्कम | हिस्सा रक्‍कम (राज्य | हिस्सा (२४०६ | हिस्सा 
(२४०६ ५१४९) | केंद्र हिस्सा हिस्सा) (प्रथम | ॥१५८) 
(प्रथम हप्ता) हिस्सा) 
२ ३ | ok षु गी | 8 ८ 
हरित भारत १८१.८२ २४९.८०४ ६७.९८४ १६६.५३६ १२१.२२ ४५.३१६ 
अभियान 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२१/प्र.क्र.६५/फ-११ 


३. त्यानुसार खाली नमूद केल्याप्रमाणे हरित भारत अभियान या योजनेकरिता आवश्‍यक 
अतिरिक्त निधीतील केंद्र हिस्सा हा केंद्र पुरस्कृत आधुनिक वन वणवा नियंत्रण व व्यवस्थापन (२४०६ 
२०४३) योजनेच्या केंद्र हिस्सा अंतर्गत अर्थसंकल्पित निधी रु. १५९७.२० लक्ष मधून व हरित भारत 
अभियान या योजनेकरिता आवश्‍यक अतिरिक्‍त निधीतील राज्य हिस्सा हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
शासकीय मध्यवर्ती रोपवाटीकेचे आधुनिकीकरण, बळकटीकरण उच्च तंत्रज्ञानाद्वारे रोपनिर्मितीसाठी 
जिल्हा व ताळूका स्तरावर रोपवाटीका निर्मिती (२४०६ ८६१३) या लेखाशिर्षांतर्गत मुळ अर्थसंकल्पित 
रु. १०००.०० लक्ष मधून पुनर्विनियोजनाद्वारे वळती करुन मिळावी अशी विनंती प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांनी संदर्भाधीन दि. २९.१०.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये 
शासनास केली आहे. 


४. त्यानुसार हरित भारत अभियान या योजनेकरिता पुनर्विनियोजनाने अनुदान उपलब्ध करुन 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


(रु. लाखात) 
योजनेचे नाव संगणक | अर्थसंकल्पित | ०२ मजूरी । २१ पुरवठा व | yo इतर खर्च | पुनर्वियोजना 
संकेतांक | रक्‍कम मधून वळती | सामुग्री मधून मधून वळती | द्वारे वळती 
क्रमांक करावयाची । वळती करावयाची | करावयाची 
रक्‍कम करावयाची । रक्‍कम एकुण रक्‍कम 
रक्‍कम 
२ ३ 1 8 | 4 द शिका ८ 
आधुनिक वन वणवा | २४०६ १५९७.२० | ४१.०१५ २६.९६९ ia ६७.९८४ 
केंद्र हिस्सा ६०% २०४३ 
२ | डॉ. बाबासाहेब | २४०६ १०००.०० : 84.395, 84.396 
आंबेडकर शासकीय | ८६१३ 


मध्यवर्ती रोपवाटीकेचे 
आधुनिकीकरण, 
बळकटीकरण 
तंत्रज्ञानाद्वारे 

रोपनिर्मितीसाठी 
जिल्हा व तालूका 
स्तरावर रोपवाटीका 
निर्मिती 


उच्च 


शासन निर्णय :- 


केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन आणि वातावरणीय बदल मंत्रालय, भारत सरकार, मंत्रालयाने 
सन २०२०-२१ करिता संदर्भाधिन दि. २४.०९.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये एकूण रु. ४१६.३४ लक्ष 
नियतव्यय मंजूर केला असून सदर नियतव्ययाच्या ६०% केंद्र हिस्स्या प्रमाणे रु. २४९.८०४ लक्ष मंजूर 
केला असून त्यानुसार ४० % राज्य हिस्स्या प्रमाणे रु. १६६.५३६ लक्ष इतका निधी राज्य हिस्सा म्हणून 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२१/प्र.क्र.६५/फ-११ 


असल्याने सदर अतिरिक्‍त निधी खाली नमूद केल्याप्रमाणे महसूल व वन विभागाच्या कार्यासन ब-१ 


द्वारा पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 


(रु. लाखात) 
अ Li हिस्सा अर्थसंक केद्र पुनर्विनियोज | ज्या योजनेतून पुनर्वि नियोजना ०२- २१ ५० इतर 
: ल्पित = IRATE gt नाने पुनर्विविनयोजन | द्वारे वळती मजूरी | पुरवठाव | खर्च 
रक्‍कम मंजूर आवश्यक | करावयाचे ती | करावयाची सामग्री 
रक्‍कम रक्‍कम योजना रक्‍कम 
j हरित ६०% केंद्र | १८१.८२ | २४९.८०४ | ६७.९८४ आधुनिक वन | ६७.९८४ ४१.०१५ | २६.९६९ a 
भारत हिस्सा वनवा व 
अभियान | (२४०६ व्यवस्थापन 
A488) (२४०६२०४३) 
(रु. लाखात) 
अ | योजना हिस्सा अर्थसंक केद्र पुनर्विनियोज | ज्या योजनेतून पपुनर्विनिय ०२- २१ ५० इतर 
क्र ल्पित । शासनाच्या नाने पुनर्विविनयोजन | द्वारे वळती मजूरी | पुरवठाव | खर्च 
रक्‍कम मंजूर आवश्यक करावयाचे ती । करावयाची सामग्री 
रकमेत रक्‍कम योजना रक्‍कम 
आवश्‍यक 
४०% राज्य 
हिस्सा 
रक्‍कम 
२. | हरित ४०% राज्य | १२१.२२ | १६६.५३६ | ४५.३१६ डॉ. बाबासाहेब | ४५.३१६ | 7 ४५.३१६ 
भारत हिस्सा आंबेडकर 
अभियान | (२४०६ शासकीय 
१५८) मध्यवर्ती 
रोपवाटीकेचे 
आधुनिकीकरण, 
बळकटीकरण 
(२४०६ ८६१३) 


2. 


त्यानुसार हरित भारत अभियान या योजनेंतर्गत ६०% केंद्र हिस्सा (२४०६ Ae) अंतर्गत 
रु. २४९.८०४ लक्ष व ४०% राज्य हिस्सा (२४०६ ॥१५८) अंतर्गत रु. १६६.५३६ लक्ष इतका निधी या 


शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र शासनाच्या 
संदर्भाधिन दि. २४.०९.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये राज्याकडे असलेली अखर्चित रक्‍कम रु. २६५.४१ लक्ष 
पुनर्विधिग्राह्य (Revalidate) करुन दिली असल्याने व उक्त रक्कम महाराष्ट्र वन विकास यंत्रणेच्या 


खात्यात असल्याने सदर रकमेतून सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात रकमेपैकी ६०% केंद्र हिस्सा 


(२४०६ ॥१४९) अंतर्गत रु. २४९.८०४ लक्ष वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


Ds 


सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र 


राज्य, नागपूर हे राहतील. या योजनेंतर्गत घ्यावयाच्या कामाची अंमलबजावणी कृती आराखड्याप्रमाणे, 


विहित कार्यपध्दतीनुसार आणि ठरविलेल्या मुदतीत करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. याबाबत सविस्तर 


मार्गदर्शक सूचना क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना द्याव्यात आणि अंमलबजावणीबाबत वेळोवेळी आढावा घ्यावा. 


सदर निधी मंजूर असलेल्या योजनांवरच खर्च करण्यात यावा. सदर योजनेतंर्गत प्रस्तावित कामांना 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२१/प्र.क्र.६५/फ-११ 


तांत्रिक व प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली असल्याची खात्री करूनच निधी वितरित करण्यात यावा. 
मंजूर निधीपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी. 


४. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), हे वर्ष २०२१-२२ मध्ये सदर 
योजनेंतर्गत वितरीत केलेल्या निधीबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र ७ दिवसांत शासनास सादर करतील. 


५. सदर निधी वितरित करण्यापूर्वी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास ) यांनी 
सदर योजनेसाठी, सन २०२१-२२ करिता वितरित केलेला निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली 
व्यतिरिक्त अन्यत्र ठिकाणी वळती केला नसल्याची खात्री करावी. या अटीच्या अधीन निधी वितरणाची 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


६. सदर निधी खर्च करताना वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन परिपत्रकातील तरतूदी व महाराष्ट्र 
अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका यामध्ये उल्लेख केलेल्या तरतुदींनुसार व 
वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


७. जिल्हानिहाय वितरीत तरतुदीची माहिती व राबविण्यात आलेल्या कार्यक्रमाची/झालेल्या खर्चाचा 
तपशील शासनास दरमहा विहित प्रपत्रात सादर करण्यात यावा. तसेच योजनेचे संनियंत्रण प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्यामार्फत व्हावे. 


८. सदर योजनेवर केंद्र हिस्स्याकरिता होणारा खर्च मागणी क्र. सी-७, प्रधान शीर्ष २४०६ वनीकरण व 
वन्यजीवन ०१ वनीकरण १०२ (११) सामाजिक व क्षेत्रीय वनीकरण केंद्र पुरस्कृत योजना अंतर्गत योजना 
(११) (२४) हरित भारत अभियान (६० टक्‍के केंद्र हिस्सा) (२४०६ A १४९) तसेच राज्य हिस्स्याकरिता होणारा 
खर्च मागणी क्र. सी-७, प्रधान शीर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन ०१ वनीकरण १०२ (११) सामाजिक व 
क्षेत्रीय वनीकरण केंद्र पुरस्कृत योजना अंतर्गत योजना (११ (२५) हरित भारत अभियान (vo टक्के राज्य 
हिस्सा) (२४०६ A १५८) या लेखाशिर्षांतर्गत मंजूर होणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


९. सदर शासन निर्ण वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. अनौ./१२६/व्यय-१० 
दि. २८.०३.२०२२ अन्वये प्राप्त सहमतीनूसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


qo. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३३११९१८५६८३१९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
RAVIKIRAN SABAJI 
GOVEKAR 


(डॉ. रविकिरण गोवेकर) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 
प्रत, 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख ),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सामाजिक वनीकरण) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

मुख्य वनसंरक्षक /वनसंरक्षक ( प्रादेशिक ) (११ वृत्त ) 


oc “७ A) 0 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२१/प्र.क्र.६५/फ-११ 


५. वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण (६वृत्त) 
६. उप वनसंरक्षक ( प्रादेशिक)(सवी/विभागीय वन अधिकारी (प्रा) /उप विभागीय वन अधिकारी (प्रा.) 
७. विभागीय वन अधिकारी,सामाजिक वनीकरण (सर्व जिल्हे) 
८. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व नागपूर, 
९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई ४०० ०३२. 

११. निवासी परिक्षा लेखा अधिकारी,मुंबई 

१२. वित्त विभाग, व्यय-१०, अर्थसंकल्प-०६, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३. कार्यासन अधिकारी, फ-२,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४. कार्यासन अधिकारी, ब-१,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१५. उप सचिव/अवर सचिव(सर्व, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१६. निवडनस्ती फ-११ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


